महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धिपत्र क्र. कल्याण -०२१९/प्र.क्र.१४१/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१९. 


| 


शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. कल्याण -०२१९/ प्र.क्र.१४१/ पोल-७, दिनांक १७ 

जून २०१९ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याबाबत. 

संदर्भ :- १) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. कल्याण ०२१९/ प्र.क्र.१४१/ पोल-७, दिनांक 
१७.०६.२०१९. 

२) शासन शुद्धिपत्र, गृह विभाग, क्र. कल्याण ०२१९/ प्र.क्र.१४१/ पोल-७, दिनांक 
०१.१०.२०१९. 

३) शासन शुद्धिपत्र, गृह विभाग, क्र. कल्याण ०२१९/ प्र.क्र.१४१/ पोल-७, दिनांक 
०१.११.२०१९. 

8) पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ २८ए/ ४९३७/ 
ळेखा-अनुदान/ २०१९-२०/ १२०(१८)/ २०१९, दिनांक ११.११.२०१९. 


शुद्धिपत्र. 


शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. कल्याण -०२१९/ प्र.क्र.१४१/ पोल-७, दिनांक १७ जून 
२०१९, यामधील परिच्छेद ४ मधील “कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-३२)” या मजकुराऐवजी 
“कार्यालय अधीक्षक, पोलीस महासंचालक, म.रा., यांचे कार्यालय, मुंबई" हा मजकूर 
वाचण्यात यावा. 


२. हे शासन शुद्धिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९१११३१२५२२८००२९ असा आहे. हे 
शुद्धिपत्र डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SWAPNIL GOPAL 


BORSE 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, 
म.रा., मुंबई. 
Wd- 


9) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
२) अपर पोलीस महसंचालक (धोरण), म.रा., मुंबई. 


शासन शुद्धिपत्र क्रमांकः कल्याण -०२१९/प्र.क्र.१४१/पोल-७. 


३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), म.रा., मुंबई. 
४) पोलीस महानिरीक्षक यांचे उपसहायक (लेखा-१), WAR महासंचालक, म.रा., यांचे 
कार्यालय, मुंबई. 
५) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-३२), पोलीस महासंचालक, म.रा., यांचे कार्यालय, 
मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
८) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
१०) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं.-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


